मुंबई, नागपूर,पुणे व नाशिक या चार ठिकाणच्या 
किंमत नियंत्रण कक्षांचेबळकटीकरण 
(Strengthening of Price Monitoring Cell). 


महाराष्ट्र शासन 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. सांख्यिकी-२०१९/प्र.क्र.४७/नापु-२५ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १६ जुले, २०१९ 


वाचा :- १. केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.90(8)/2099-PMC, दिनांक ४ सप्टेंबर,२०१७. 
२. केंद्र शासनाने पत्र क्र.1-१०(२५/२०१८-०॥/७, दिनांक १६जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र.१ च्या पत्रान्वये राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे व नाशिक येथील 


किंमत नियंत्रण कक्षांचेबळकटीकरण करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रनिहाय रुपये १,७९,६२१/- याप्रमाणे चार 


केंद्रांसाठी एकूण रुपये ७,१८,४८४/- एवढ्या निधीचे संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर व इतर पूरक 


बाबींकरीता खालीलप्रमाणे वित्तीय सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे :- 


राज्य । संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर | प्रत्येक केंद्रासाठी | एकूण चार शेरा 
व इतर पूरक बाबींकरीता निधी (रुपये) केंद्रासाठी निधी 
वित्तीय सहाय्य (रुपये) 
महाराष्ट्र | संगणक ६५,७२१/- ७,१८,४८४/- | सद्य:स्थितीत 
लर अस्तित्वात 
मल्टीपरपज प्रिंटर २५,०००/- मुंबई 
असलेल्या | 

यू.पी.एस. 3,200/- नागपूर, पुणे व 

ae 9 नाशिक येथील चार 

एमएस ऑफीस ,७००/- य 
=< ee केंद्रासाठी निधी 
इंटरनेट HARM ३६,०००/- 
तीन वर्षांकरीता 
वर्कशॉप २६,०००/- 
इतर खर्च ३,०००/- 
एकूण रुपये १,७९,६२१/- 


२. केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र. २ च्या पत्रान्वये सदर योजनेसाठी मंजूर उपरोक्त नमूद रुपये 
७,१८,४८४/- निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अधिकृत (Revalidate) करण्यास केंद्र 


शासनाने मंजूरी दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०१९/प्र.क्र.४७/नापु-२५ 


३. त्या अनुषंगाने उपरोक्‍त नमूद केल्याप्रमाणे मुंबई, नागपूर, पुणे व नाशिक या चार केंद्रांसाठी 


किंमत नियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करण्यासाठी रुपये ७,१८,४८४/- खर्चास मान्यता देण्यात येत 


आहे. उक्त खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
२४०८ अन्न, साठवण व वखार साठवण, ०१, अन्न, 
(१०१) प्रापण व पुरवठा, (०४)(०६) किंमत नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण 
(१००% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रमांतर्गत) २४०८०६९२, 
३३, अर्थसहाय्य. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov,in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१६१५२६४१०८०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१९५॥१॥-॥॥७ ४ मली 
HUSAIN GHULAM es 


HUSAIN 011101 पाली 
(हामिद अन्सारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. नियंत्रक, शिधावाटप व उपसंचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२. उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर/ पुणे / नाशिक. 

३. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर. 

४. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे. 


५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक. 
६. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
७. महाळेखापाल१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल१/२, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५वा मजला, मुंबई. 
११. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक. 
१२. अवर सचिव (कार्या-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. निवड नस्ती (नापु-२५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


